महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान 


जामखेड (जिल्हा अहमदनगर) शहराच्या पाणी 
पुरवठा प्रकल्पाच्या प्रशासकीय मान्यतेसंदर्भात. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक :- नगरो-२०२०/प्र.क्र.१७/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १३ ऑगस्ट, २०२० 


वाचा:- 


१. शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ०२.०३.२०२०. 


शुद्धिपत्रक:- 

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत जामखेड 
(जिल्हा अहमदनगर) शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेस संदर्भाधीन दिनांक ०२.०३.२०२० च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयामधील खालीलप्रमाणे परिच्छेद 
क्र.३ (अ) सुधारीत करण्यात येत आहे. 


अ) प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा :- 


१. सदर प्रकल्पाचे कार्यान्वयन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत पूर्ण ठेव तत्वावर करण्यात यावे. 

२. नगर परिषदेकडून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास प्रकल्प किंमतीच्या ३% इतके शुल्क प्रदान 
करण्यात यावे. 

३. सदर प्रकल्पास मान्यता देताना राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने विहित केलेल्या सर्व 
अटींची पूर्तता करणे कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


सदर शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर ळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२००८१७१७१५२७१८२५ असा आहे. हे शुद्धिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Pandurang Jotiba 


Pandurang © == 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


e ou=Urban Development Department, 

J ot | b a postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=300d785e1 2fdc1 9db061 2f1 ffdf8 
3e54efe7da2b1bc63d18df8e09b3c7eece6 
5, cn=Pand Jotiba Jadh 

Jadhav eae 

(पां.जो.जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. मंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांक :- नगरो-२०२०/प्र.क्र.१७/नवि-३३ 


३. मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
८. व्यवस्थापकीय संचालक, एम. यु. आय. डी. सी. एल, मुंबई. 
९. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
१०. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
११. विभागीय आयुकत, नाशिक. 
१२. जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 
१३. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नाशिक विभाग. 
१४. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, अहमदनगर. 
१५. मुख्याधिकारी, जामखेड नगरपरिषद, जि. अहमदनगर. 
१६. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


